RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 

[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


SHAILEE 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

गुरुवार , मे १ ९ , २०२२ / वैशाख २ ९ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १७२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक- अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) , नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ९ मे २०२२ . 
अधिसूचना 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १ ९ ६६ . 

क्रमांक मगाद -२०२१ / प्र.क्र .११४ / म -१० . - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४१ ) 
च्या कलम ४ पोट - कलम ( १ ) चे खंड ( पाच ) आणि ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या तसेच याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि पूर्वीच्या सर्व अधिसूचना किंवा आदेश जेथवर संबंधित असतील तेथवर त्यामध्ये 
फेरफार करून महाराष्ट्र शासन पुर्वीच्या अधिसूचना किंवा आदेशात अंशतः बदल करून उक्त अधिनियमाच्या कलम -४ च्या पोट - कलम 
( ४ ) द्वारे आवश्यक केलेल्या पूर्वप्रसिध्दीनंतर खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसार , अहमदनगर जिल्ह्यांतील संगमनेर तालुक्यातील 
अनुक्रमे मौजे ढोलेवाढी व मौजे गुंजाळवाडी यांच्या सर्व्हे नंबरमध्ये फेरबदल करून दिनांक १ ९ मे २०२२ पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील 
संगमनेर तालुक्यातील अनुक्रमे मौजे ढोलेवाडीतील खालील स्तंभ २ येथील सर्व्हे नंबर वगळून अहमदनगर जिल्ह्यांतील संगमनेर 
तालुक्यातील मौजे गुंजाळवाडी मध्ये समाविष्ट करण्यात येईल , असे विनिर्दिष्ट करीत आहे . 

भाग चार - ब - १७२-१ 

( १ ) 


वर्ष ८ , अंक ६४ ] 


२ 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे १ ९ , २०२२ / वैशाख २ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची 

मौजे ढोलेवाडी 
तालुका - संगमनेर 

सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यापूर्वीचा 
स्तंभ ( २ ) मध्ये दर्शविलेले सर्व्हे नंबर 
समावेश असलेले गाव 

जिल्हा - अहमदनगर 
समावेश असलेले 

सर्व्हे नंबर 

( २ ) 

( ३ ) 

२० , २१ , २२ , २३ , २४ 

मौजे ढोलेवाडी 

आणि २५ 


सदर अधिसूचना निर्गमित केल्यानंतरचा स्तंभ 
( २ ) मध्ये दर्शविलेले सर्व्हे नंबर समावेश 
असलेले गाव 

( ४ ) 

मौजे गुंजाळवाडी 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

श्रीराम यादव , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे १ ९ , २०२२ / वैशाख २ ९ , शके १ ९ ४४ 

३ 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 19th May 2022 

NOTIFICATION 

MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. MGAD - 2021 / C.R.114 / M - 10.— In exercise of the powers conferred by clauses ( v ) and ( vi ) of 
sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 ( Mah . XLI of 1966 ) and of 
all other powers enabling it in this behalf , and in partial modification of any previous notifications 
or orders issued in this behalf and in force in the State or any part thereof , in so far as they relate 
to the villages specified in the Schedule appended hereto , the Government of Maharashtra hereby , 
after previous publication as required by sub - section ( 4 ) of the said section 4 , alters with effect 
from 19th May 2022 , the limits of village Dholewadi and village Gunjalwadi in Taluka Sangamner , 
District Ahmadnagar respectively , by excluding the Survey numbers mentioned in column ( 2 ) of 
the Schedule from village Dholewadi , Taluka Sangamner , District Ahmadnagar and including it in 
village Gunjalwadi , Taluka Sangamner , District Ahmadnagar . 

SCHEDULE 

Sr. 
No. 

Survey number in Village 
Dholewadi , Taluka 
Sangamner , District 
Ahmadnagar 

Name of the village in 
which survey numbers . 
mentioned in column 
( 2 ) are included 
prior to issue of this 
notification . 

Name of the village in which 
survey numbers mentioned in 
column ( 2 ) are included after 
issue of this notification . 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
Gunjalwadi 

1 

20 , 21 , 22 , 23 , 24 and 25 

Dholewadi 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

SHRIRAM YADAV , 

Joint Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


لله 


